संरक्षित AAA (Protected Area) संरक्षणाकरिता 
निर्माण करण्यात आलेल्या १०० वनरक्षकांची अस्थायी 
पदे सन २०२३-२०२४ मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.६५/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १३ मार्च, २०२३. 


वाचावे :- 

१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दिनांक १३.०९.२०१९. 

२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, 
दिनांक २१.०९.२०२१. 

३. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०३.२२/प्र.क्र.-६९/फ-१, 
दिनांक १७.०३.२०२२. 

४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०३.२२/प्र.क्र.६९/फ-१, 
दिनांक १६.०९.२०२२. 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक : कक्ष-३/योजनेतर/ प्र.क्र. ४५ (२२-२३)/१८४, दिनांक १७.०१.२०२३. 

६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०८.०२.२०२३. 


प्रस्तावना:- 


संरक्षित Bard (Protected Area) संरक्षणाकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या Yoo 
वनरक्षकांच्या अस्थायी पदांना सन २०२२-२०२३ मध्ये संदर्भ क्रमांक ३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यासाठी शासनाची मंजुरी प्रदान 
करण्यात आली आहे. 


२. आता, संदर्भ क्रमांक ५ च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संरक्षित Aara (Protected Area) संरक्षणाकरिता निर्माण करण्यात 
आलेल्या १०० वनरक्षकांच्या अस्थायी पदांना सन २०२३-२०२४ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक 
२९.०२.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 


३. प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 09.03.2023 ते दिनांक 
३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ६ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आळे आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.६५/फ-१ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक ६ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये संरक्षित Aad (Protected Area) 
संरक्षणाकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या १०० वनरक्षकांच्या अस्थायी पदांना सन २०२३-२०२४ मध्ये 
दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


२. संरक्षित aad (Protected Area) संरक्षणाकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या Yoo 
वनरक्षकांच्या अस्थायी पदांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च "२४०६ वनीकरण व वन्य जीवन (योजनेतर), 
०२ पर्यावरणीय वनीकरण आणि वन्यजीवन, ११० वन्यजीवन संरक्षण, (००) (०१) निसर्ग संवर्धन व 
वन्य पशु संरक्षण (२४०६ ०७६६)" या ळेखाशीर्षाखाली सन 2023-2028 या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
होणाऱ्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. Blame निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : असंक - १००४ / प्र.क्र.१२ /(भाग-२) 
/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०४.१०.२००४ व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१३१८५३०९९११९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


EST DEPARTMENT, 


SIDDESH TUKARAM : 
SAWARDEKAR  - 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 
प्रति :- 


Ee) 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), मंबई/नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संलचाक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 
महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई - ३२, 

फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 (निवडनस्ती). 


33333 


AD 


AN 


Cc 
ae 


an 


०८ 
२> <:-- -- > Se SDS DS 


&. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


AR 
0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


arashtra, 
97EBB8F03C668B12EBA1DB0 
SIDDESH TUKARAM 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.६५/फ-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी ०२.२३/प्र.क्र.ई६५/फ-१, दिनांक: १३ मार्च, 2023 सोबतचे 
विवरणपत्र 


(दिनांक 09.03.2023 ते दिनांक ३१.०८.२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली 
वनरक्षक संवर्गातील पदे) 


राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्याचे नाव पद संख्या 
ae क्य र 
ट 
५ 
मुख्य वनसंरक्षक 


तथा क्षेत्र संचालक, | पैनगंगा अभयारण्य 
मेळघाट व्याघ्र 
प्रकल्प, अमरावती. 


अभयारण्य 
9 
र 
nT 


KKKKKKKE 


मुंबई १८ 
चांदोली राष्ट्रीय उद्यान व सागरेश्वर 3 
Ee 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


